राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व 
संवर्धन केंद्रातून उत्पादित होणाऱ्या मत्स्यबीजांचे 
विक्रीचे दर सुधारित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र : मत्स्यवि-२०२०/प्र.क्र.७४/पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जुले, २०२१ 


वाचा :- 


Ee) 


). शासन निर्णय क्र: मत्स्यवि-२०२०/प्र.क्र. ७४/पदुम-१३, दि. 3 जून २०२१ 
). आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./मत्स्य/भू/०२०१०४/६७/८२/२०२०, 
दि. १०/०६/२०२१. 
शुध्दीपत्रक:- 
राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रातून उत्पादित होणाऱ्या मत्स्यबीजांचे विक्रीचे दर 


सुधारित करणेबाबत संदर्भ क्र. १ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये 
नमुद मत्स्यबीजांचे विक्री दराचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


AD 


अ.क्र | प्रजाती मत्स्यजीरे मत्स्यबीज अर्धबोटुकली बोटुकली 
(८ ते १२ मि.मि) (२० ते २५मि.मि) (२५ ayo मि.मि) | (५०मि.मिचे वर) 
प्रति लक्ष प्रति हजार प्रति हजार प्रति हजार 
| १ | प्रमुख कार्प १०००/- १२५/- २५०/- ५००/- 
२ मृगळ ८००/- १२५/- २५०/- ५००/- 
३ रोहू ८००/- १२५/- २५०/- ५००/- 
| ४ | कटला १०००/- १५०/- ३५०/- ६००/- 
५ | गवत्या/'चंदेऱ्या १०००/- १५०/- ३५०/- ६००/- 
& सायप्रिनस १०००/- १५०/- ३५०/- ६००/- 
अ.क्र | प्रजाती मत्स्यजीरे । मत्स्यबीज | अर्धबोटुकली बोटुकली प्रगत बोटुकली 
९-२०॥॥ =| २१-३५ ॥॥ | ३६-५० mm ५१-८० mm_| (Advance Fingerling) 
(प्रति हजार) | (प्रति हजार) | (प्रति हजार) (प्रति हजार) ८१-१२० mm 
(प्रति हजार) 
Pe पंगेठियस ९४०० Coo Coo 2000 3000 
2 गिफ्ट तिळापिया| १००० २००० ३००० ४५०० (9000 
2 प्रजाती PL २०; रु. २ प्रती नग 


स्कॅम्पी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-२०२०/प्र.क्र.9४/पदुम-१३ 


तसेच उपरोक्तपणे नमुद मत्स्यबीज विक्रीचे दर हे केवळ शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन/संवर्धन 
केंद्रांकरीताच लागू राहतील. खाजगी विकासकांना जी मत्स्यबीज उत्पादन/संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने 
देण्यात आलेली आहेत व खाजगी मत्स्यबीज उत्पादक/संवर्धक यांस सदरचे शासकीय दर लागू 
राहणार नाहीत. तथापि खाजगी विकासक ठेकेदाराने ठेक्याने घेतलेल्या मत्स्यबीज केंद्रांवर उत्पादीत 
केलेल्या एकूण मत्स्यबीज/कोळंबी बीजापैकी ५०% मत्स्यबीज शासनास उपरोक्‍त शासकीय दराने 
विकणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७२९१४५५४४८२०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrinivas 
Jagannath Shastri 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

३. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 

६. सर्व सहायक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 

७. निवडनस्ती (कार्यासन पदुम-१३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


